शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा या 
योजने-अंतर्गत सन २०१९-२० मधील तालुक्यात 
अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- २०२०/प्र.क्र. ०५५/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि. १०/०२/२०२० 


वाचा:- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि-२०१९/प्र.क्र. २१/का.९, 
दिनांक- २४/०६/२०१९. 


-:शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट “अ” मधील १६ मध्ये वर्धा जिल्हयातील तालुका-आर्वी,मासोद 
ग्रामपंचायतीकरिता खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती:- 


अ. | जिल्हा | तालुका | ग्राम पंचायतीचे विकास कामांचे नाव मंजूर निधी 
क्र नाव (रु.लक्ष) 
१६ वर्धा आर्वी मासोद कब्रस्थान संरक्षण भिंत बांधकाम करणे १० लक्ष 


त्या ऐवजी वर्धा जिल्हयाकरिता खालीलप्रमाणे विकासकामास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | ग्राम विकास कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र. पंचायतींचे (रु.लक्ष) 
नाव 
१६ | वर्धा | कारंजा मासोद कब्रस्थान संरक्षण भिंत बांधकाम करणे १० लक्ष 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२१०१५४७३५००१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M ॥ Of Mahi ht ‘ities 
| n e S 7} e Development rtm talCode=400032, st=Maharasht 
5. 9cabb099fd0576208f4. 1310d2e7860201ab5363a2133e09 
27ff26cOf016fdf, 
serial INumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512ea7 
(0 n a Va n e 88889af1515751abc0181 
Date: 2020.02.10 16:17:56 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव , 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः २०२०/प्र.क्र. ०५/का.९ 


) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ),मुंबई/नागपूर, 
६) महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्ष ), मुंबई / नागपूर, 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई , 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद, 
मा. मंत्री/राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 
निवडनस्ती, कार्यासन ९, 


Go 
99 
१२ 
१३ 


र“ ~~ ~~ ~— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


